सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी गट-ब, 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०२२ 
स्थित तात्पुरती ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. कृषिआ-३३२२/प्र.क्र.१२८/१६ अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दि. १५ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा :- १) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०१६/ 
प्र.क्र.२८१/बारा, दि. २१.०६.२०२१ 
२) शासन परिपत्रक, कृषि व व पदुम विभाग क्र. कृषिआ-३३२१/ 
प्र.क्र.११२७/१६ अ, दि.११.०८.२०२१ 
3) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृुआ/ज्ये.सु.वप्रअ/४८००/आस्था-१, 
दि.०८.०२.२०२२ 


परिपत्रक 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक २१.०६.२०२१ च्या शासन 
अधिसूचनेन्वये शासनसेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांची ज्येष्ठतासुची प्रत्येक वर्षी तयार करणे व प्रसिध्द 
करणे याबाबतचे सर्वकष धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. संदर्भ क्र.२ च्या शासन परिपत्रकान्वये 
सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब संवर्गाची दि.०१.०१.२०२१ स्थित अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द 
करण्यात आली आहे. 
२. सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब या संवर्गामध्ये दि.०१.०१.२०२१ ते दि.३१.१२.२०२१ या 
कालावधीमध्ये सरळसेवा भरती, पदोन्नती वा अन्य कारणामुळे नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या 
अधिकाऱ्यांच्या नावाचा समावेहा करुन या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२२ स्थित तात्पुरती ज्येष्ठतासूची तयार 
करण्यात आली असून सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट - अ नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
३. आयुक्त (कृषि) यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी सदर तात्पुरती ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधीत 
अधिकाऱ्यांच्या (रजेवर/प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) निदर्शनास आणावी व तसे 
कळविल्याबाबत त्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिलेखात ठेवावी. तसेच सदर तात्पुरत्या ज्येष्ठता सूची 
संदर्भातील आक्षेप/त्रुटी असल्यास त्याबाबत संबंधितांनी पंधरा दिवसाच्या आत निवेदन सादर करावे. 
त्यानंतर प्राप्त SSCA आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही, अज्ञा सूचना संबंधीतांना द्याव्यात. प्राप्त 
झालेल्या निवेदनातील वस्तुस्थिती संबंधितांच्या उपलब्ध अभिलेखावरुन तपासून सदर निवेदने, 
सविस्तर अभिप्रायांसह शासनास पाठवावीत. विहित कालावधीत आक्षेप/माहिती प्राप्त न झाल्यास सदर 


शासन परिपत्रक क्रमांकः कृषिआ-३३२२/प्र.क्र.१२८/१६ अ 


तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूचीबाबत कोणाचाही आक्षेप नसल्याचे गृहीत धरुन अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द 
करण्यात येईल. 


४. प्रस्तुत ज्येष्ठतासूचीतील अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर नमूद केलेला ज्येष्ठतेचा दिनांक हा फक्त 
सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी गट-ब संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित करण्याकरीता विचारात घेण्यात 
येईल. 

५. आयुक्त (कृषि) यांनी सदर तात्पुरती ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधीत सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी 
गट-ब मधील अधिकाऱ्यांच्या (रजेवर/प्रतिनियुक्‍तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) निदर्शनास आणावी. 
६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०९१५१२३११४६४०१ असा आहे. सदर परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
JYOTSNA 
SUNIL ARJUN = 
(ज्योत्स्ना अर्जुन) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 
) सहसंचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

४) सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 
) 
) 
) 


सहसचिव (१६ अ कार्यासन), कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
संबंधित अधिकारी 
निवडनस्ती/१६ अ कार्यासन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


संवर्गाचे नाव:- महाराष्ट्र कृषि We 
२ aaa -एस-१५-४१८००-१३२३०० 
,०१ , २०२२ चौ य 


ज्येष्ठता. शि प्रवर्ग जन्म तारीख नियुक्‍ती दिनांक नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता दिनांक/ सेवानिवृत्तीचा दिनांक शैक्षणिक अहता अभिप्राय 
क्र (नियुक्‍तीनंतर प्रवर्ग (सरळसेवेने/ मर्यादीत | ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक 
बदलला असल्यास विभागीय परिक्षेव्दारे 
त्याचा दिनांक) नियुक्‍त उमेदवारांचा 
गुणवत्ता क्रमांक व परिक्षेचे 
वर्ष) 


& 


क्र 


शिक! 


रा. दे काळमेघ भ.ज.(क) २७.०६.१९६७ १७.०३.२००८ पदोन्नतीने १७.०३.२००८ ३१.०७.२०२५ एम.एससी स्वेच्छेने 
पदावनत 


सो संगिता व्ही. वेदपाठक . 


खुला 
खुला रर: रे र 


wo 


श्री नरेशसिंह विजयसिंह तंवर ३०.१०.१९६५ ०४.१२.२०१९ ०४.१२.२०१९ ३१.१०.२०२३ बौ. कॉम 
श्री रविद्र कोंडीबा काळे ०१.०६.१९७२ ०५.११.२०१९ ०५.११.२०१९ ३१.०५.२०३० बोएससी 


Pa) 


g 
२ 
8 
v 
ष्‌ 
द 
\9 
c 
8 
१० 
११ 
श्र 
88 
% 


g 


र 
z 


nw 
4 


